निबंधक भागीदारी den, मुंबई 
कार्यालयातील सहायक निबंधक-१ व 
अधीक्षक-१ ही २ पदे सहायक निबंधक 
भागीदारी संस्था, पुणे या कार्यालयात वर्ग 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आयपीए२१२१/प्र.क्र.४०/का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०१ मार्च, २०२१. 


पहा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र: संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१ 
दि.०२.०६.२०१५ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.आयपीए२११६/प्र.क्र.३७/का.१, 
दि. १३.१२.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार, निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयासाठी सहायक निबंधक भागीदारी संस्था या संवर्गात एकूण ४ पदे व अधिक्षक 
या संवर्गात २ पदे मंजूर केलेली आहेत. मुंबई कार्यालयासाठी सहायक निबंधकाच्या ४ पदांपैकी १ पद 
भरलेले असून ३ पदे रिक्‍त आहेत. तसेच, मुंबई कार्यालयात अधिक्षक संवर्गात २ पदे मंजूर असून सदर 
दोन्ही पदे कार्यरत आहेत. 


सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, पुणे कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता, 
उपायात्मक कृती म्हणून सहायक निबंधक-१ व अधिक्षक -१ ही २ पदे निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई 
या कार्यालयातून सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, पुणे या कार्यालयात वर्ग करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परि.४ मधील तरतुदीनुसार, प्रशासकीय 
विभागाला प्रशासनावर कोणताही विपरीत परिणाम न होता विभागामध्ये उपलब्ध कर्मचाऱ्याचे 
विभागातील एकूण पदसंख्येच्या मर्यादेत समायोजन/स्थानांतरण (समान वेतनश्रेणीतील पदांचे) 
करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. सदर तरतुदीस अनुसरुन, निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई 
कार्यालयातील सहायक निबंधक-१ व अधीक्षक-१ अशी २ पदे निबंधक भागीदारी संस्था, पुणे या 
कार्यालयात वर्ग करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर seal तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीए२१२१/प्र.क्र.४०/का.१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०१११५६२९४३१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Mahendra Shant गं 


Mahendra 2... गेतितते 


2.5.4.20=16153bd1d85632a421 d5a5fd23bf5e5bb624d27f2c8cf59fb1 
7e3ead3a034 


1 serialNumber=404b91 féeb 1b 1feeadd0e630b486f2ff22c707 3ccb93d3 
hantaram UJ ADD stresses cctahenie santa Py 
Date: 2021.03.01 12:02:18 +05'30' 


(महेंद्र पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री, विधि व न्याय विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२.सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, पुणे. 

१३.वित्त विभाग/आ.पु.क. 

१४.निवडनस्ती, का.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


